१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत 
अग्निशमन सेवांचा विस्तार व 
आधुनिकीकरण यासाठी अर्थसहाय्याची 
योजना. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अशञासे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४ 
संदर्भ : - 
१. आपत्ती व्यवस्थापन , गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक २२ एप्रिळ, २०२२ च्या 
मार्गदर्शक सूचना. 
२. आपत्ती व्यवस्थापन , गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक ०४ जुले, २०२३ चे योजनेचे 
निकष. 
३. उप अग्निशमन सल्लागार, अग्निशमन सेवा नागरी संरक्षण गृह रक्षक दल संचालनालय, गृह 

मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र दिनांक ११.०७.२०२३. 
प्रस्तावना :- 

१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसादर निधी (NDRF) अंतर्गत 
सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधी खिडकीच्या नियोजीत वाटपातून राज्यांमध्ये “अग्निशमन सेवांचा 
विस्तार आणि आधुनिकिकरण” योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक 
२२.०४.२०२२ अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुषंगाने गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक 
०४.०७.२०२३ अन्वये योजनेचे निकष निश्चित करुन दिनांक ११.०७.२०२३ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबत कळविले आहे. त्याअंतर्गत afer सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकिकरण यासाठी 
रु.४,५०० कोटी निधीची योजना सर्व राज्यांकरिता लागू करण्यात आली आहे. प्रस्तुत निधीपैकी 
लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, शहरीकरण याच्याअधारे महाराष्ट्र राज्यासाठी रु.६१५.४८ कोटी (१०.२६%) 
अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा ७५% व राज्य शासनाचा 
हिस्सा 24% आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी या सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या 
कालावधीसाठी असून राज्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने 
निधी उपलब्ध होणार आहे. 

त्यानुसार राज्यात अग्निशमन सेवांचा विस्तार व आधुनिकीकरण ही योजना राबविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत 
सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधी खिडकीच्या नियोजीत वाटपातून राज्यांमध्ये “अग्निशमन 
सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकिकरण” ही योजना सन २०२३-२४, २०२४-२५ व २०२५-२६ या 
तीन वर्षे काळावधीकरिता राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना राज्यातील 


शासन निर्णय क्रमांकः अशसे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 
देण्यात येत आहे. 
२. योजनेतील अनुज्ञये बाबी व बाब निहाय निधीचे नियत वाटपंचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटी) 
अ.क्र अनुज्ञेय बाबी निधीचे नियत | एकूण निधी 
वाटप (%) 
aa अग्निशमन सेवांचे विस्तारीकरण (Expansion of Fire Services) (34% ): 
(a) नवीन अग्निठामन केद्र (Setting up New Fire 
| ३० १८४.६४४० 
Stations) 
(0) | राज्य प्रशिक्षण केद्रांचे बळकटीकरण आणि क्षमता 
निर्माण करणे (Strengthening of State Training घु ३०.७७४० 


Centres and Capacity Building) 
२ | अग्निशमन सेवांचे आधुनिकिकरण (Modernization of Fire Services) (५०% ): 
(a) | अग्निशमन उपकरणांच्या आधुनिकिकरणासाठी 
तरतूद (Provision of Modern Fire Fighting oY २७६.९६६० 
Equipment) (९०% ) 
(b) | राज्य मुख्यालय आणि नागरी अग्निशमन केंद्रांचे 
बळकटीकरण (Strengthening of State षु ३०.७७४० 
Headquarters and Urban Fire Stations) (१०% ) 
३ | राज्याची विशेष मागणी 
(State Specific Demands) 

एकूण | oo ६१५.४८०० 


१५ ९२.३२२० 


३. योजनेतील तरतूदी + 


|. अग्निशमन es (two bay) बांधणे, 
ll. Mini Water Tender with Mist Technology व Water Tender with search and 
Rescue Equipment यांची खरेदी करणे. 
॥॥. प्रशिक्षणाचे साधन व साहित्य, तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे 
IV. अग्निडामन वाहने व उपकरणे (SFAC specified ) खरेदी करणे 
४. अग्निशमन केंद्रांची स्थापना नागरी व शहरी भागासाठी समाधारकारक असावी. 

Vi. १० लक्ष लोकसंख्या असलेल्या नागरी भागातील अग्निडामन केंद्रांचे बळकटीकरण 
करणे. 

Vil. त्यापैकी एका शाहरातील केंद्राचे श्रेणीवर्धन करणे (नियंत्रण Heyer Integrated 
Command & Control System, प्रत्येक वाहनामध्ये GIS/GPS यंत्रणा आणि ११२ 
Voice Logger System, बिनतारी संदेश यंत्रणा, उंच इमारती / दवाखाने / शासकीय 
कार्यालये आणि इतर जीवनावऱ्यक सोयी / सुविधांचे नियंत्रण कक्षाशी थेट संपर्क 
व्यवस्था निर्माण करणे. 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडञासे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


राज्य व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नियत्रण कक्ष स्थापन करणे 


द. 


VIII. 
IX. 


XV. 


अग्निशमन सेवांसाठी सक्षम संपर्क यंत्रणा निर्माण करणे (दुरध्वनी, इंटरनेट, व्हाईस 
लॉगरचे संगणकीकरण, जीआयएस, स्टॅटिक आणि मोबाईल सह) 

अग्निशमन आणि आपत्कालिन सेवांचे संगणकीकरण 

अग्निठामन केंद्र व वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणाने संपर्क ठेवणे 

ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या ऑनलाईन सेवेसाठी पोर्टल विकसीत करणे 

राज्यांची विशिष्ट मागणी या घटकांमध्ये चालू प्रकल्प/योजनांसाठी stat अर्थिक 
तरतूदीची मागणी करता येईल. 

निधीच्या सुयोग्य वापराच्या अनुषंगाने महानिदेशक, अग्निसेवा, गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार व राज्य शासन यांच्यामध्ये MoU करणे आवश्‍यक आहे. 

निवास व्यवस्था बांधकाम, भूसंपादन, अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावरील खर्च अनुज्ञेय 
नाही. 


निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करणे व मान्यता :- 


राज्यांनी त्यांचे प्रस्ताव मामु.ख्यसचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळीळ राज्य कार्यकारी 
समितीच्या \SEC) मान्यतेने गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांना सादर करावेत. 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार हे प्राप्त प्रस्ताव सदस्य, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकारण (NDMA) हे अध्यक्ष असलेल्या Appraisal Committee कडे मुल्यमापनासाठी ( 


evaluation) सादर करतील. 


रु १००.कोटी पर्यंतचे प्रस्ताव सह सचिवभारत सरकार यांच्या ,गृह मंत्रालय , 


अध्यक्षतेखाळीलउप समिती, राष्ट्रीय कार्यकारी समिती यांच्या विचारार्थ सादर करण्याची 


शिफारस Appraisal Committee करेल. 

रु १००.कोटी पेक्षा जास्त रकमेच्या प्रस्तावांना राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या उप समिती 
च्या शिफारशींसह मान्यता देण्याचे आधिकार राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या उच्चाधिकार 
समिती ला असतील. 


निधी वितरण :- 

गृह मंत्रालय भारत सरकार यांची शिफारस व उप समिती / उच्चाधिकार समिती, राष्ट्रीय 
कार्यकारी समिती यांची मान्यतेच्या आधारे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हे गृह मंत्रालयास 
अधिकृतता पत्र (Letter of Authorization (LOA)) देतील. त्याच्या आधारे संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणांना निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल. 


, सदर निधी वित्त आयोगाच्या कालावधीत ३०%, ४०% व ३०% या प्रमाणात वितरीत होईल. 


वितरीत निधीचे ७५% खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुढील हप्ता मंजूर होईल. 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या (XV-FC) शिफारशी आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक 


तत्त्वांनुसार तसेच अग्निशमन सल्लागार, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दिनांक २५ जानेवारी, २०२४ अन्वये 
दिलेल्या सुधारीत सूचनांनुसार अग्निशमन सेवांचा विस्तार व आधुनिकीकरण अंतर्गत ज्या बाबींवर सदर 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडञासे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


अनुदान खर्च करावयाचे आहे त्या बाबनिहाय निहाय रक्‍कम, केंद्र व राज्य हिस्सा याचा तपशील 
विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे राहील. तसेच बाबनिहाय घटकामध्ये समाविष्ट कामे / उपकरणे / 
यंत्रणा यांचा तपशील विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे राहील. 

७. उपरोक्त नमूद एकूण रु.६१५.४८० कोटी निधी वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालावधीतील 3 
वर्षांमध्ये पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यात येईल :- 


(कोटी.रु) 
अ.क्र वर्ष केंद्र हिस्सा (७५%) । राज्य हिस्सा (२५%) एकूण 
च्य २०२३-२४ १५३.८७ ५१.२९ २०५.१६ 
२ २०२४-२५ १५३.८७ ५१.२९ २०५.१६ 
३ २०२५-२६ १५३.८७ ५१.२९ 204.9% 
एकूण ४६१.६१ १५३.८७ ६१५.४८ 


८. सदर योजना निकषाप्रमाणे शाहरी व ग्रामीण भागासाठी राबविणे आवश्‍यक असल्याने राज्यातील 
“ड” वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात राबविण्यात यावी. नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर २० कि.मी. पर्यंत अग्निशमन सेवा देण्याचे बंधनकारक 
राहील. 

९. प्रस्तुत योजनेंतर्गत सादर करावयाचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार गठित 
राज्य कार्यकारी समितीच्या (SEC) मान्यतेने केंद्र शासनास पाठविण्यात येईल. 

qo. सदर योजनेसाठी संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, मुंबई यांना नोडल 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 

११. या विभागाकडून राबविण्यात येणारी “महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान” व राष्ट्रीय आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शोध व बचत कार्यासाठी प्रतिसाद अंतर्गत महसुल व 
वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) विभागअंतर्गत राबविण्यात येणारी “क्षमता बांधणी व 
पुर्वतयारी” या योजनांतर्गत मंजूर कामांचा अंतर्भाव या योजनेमध्ये होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
१२. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नगर विकास विभागाकडून आवश्‍यकतेप्रमाणे मार्गदर्शक 
सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

१३. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधी खिडकीच्या 
नियोजीत वाटपातून राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकिकरण या योजनेसाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यात येईल . 

१४. सदर शासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळ यांच्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. १७३/व्यय-३, दिनांक १४ मार्च, २०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठटपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अशसे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 

१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५२१०६२०१५२५ 
असा आहे. हा reat डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
IN: 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘URBAN 
S H R | KA NT DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b 1 beeOfffaa62 


085c34db6bfd8c, postalCode=400032, st=Mal 
C H A N D RA KA NT A N DG E jalNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A9 


5F2AC3C192E9C991F 358271 SSHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
Date: 2024.03.15 21:50:55 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (उर्जा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक, अग्निहामन सेवा, मुंबई 
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी. 

११. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१२. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती 

१३. निवड नस्ती, नवि-०४. 


पृष्ठटपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडञासे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अशसे-२०२२/प्र.क्र.८८/नवि-०४, दिनांक 94 मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(Strengthening of State Training 
Centres and Capacity Building) 


विवरणपत्र-अ 
(रु. कोटी) 
अनुज्ञेय बाबी निधीचे नियत ।केंद्र हिस्सा| राज्य हिस्सा|एकूण निधी 

6 वाटप (%) | (७५%) (२५%) 
ग्निशामन सेवांचे विस्तारीकरण (Expansion of Fire Services) (34% ) 

नवीन APPT केंद्र 

(Setting up New Fire Stations) २९ १३८.४८३० ४६.१६१० ।१८४.६४४० 

राज्य प्रशिक्षण केंद्रांचे 

बळकटीकरण आणि क्षमता निर्माण 

करणे षु 23.0204] ७.६९३५ | ३०.७७४० 


अग्निशमन सेवांचे आधुनिकिकरण (Modernization of Fire Services) (40% ) 


— 


अग्निशमन उपकरणांच्या 
आधुनिकिकरणासाठी तरतूद 


(Provision of Modern Fire 


Fighting Equipment) (९०% ) 


४५ 


२०७.७२४५ 


६९.२४१५ 


२७६.९६६० 


— 


राज्य मुख्यालय आणि नागरी 
अग्निशमन केंद्रांचे बळकटीकरण 
State 
Headquarters and Urban Fire 
Stations) (१०% ) 


(Strengthening of 


२३.०५८० 


७.६८६० 


२३०.७७४० 


राज्याची विशेष मागणी 
(State Specific Demands) 


१५ 


६९.२४१५६ 


२३.०८०५ 


९२.३२२० 


एकूण 


0 


| 400 


४६१.५८७५ 


१५३.८६२५ 


६१५.४८ 


पृष्ठटपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडञासे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


DR निर्णय क्रमांकः अशसे-२०२२/प्र.क्र.८८/नवि-०४, दिनांक १५ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र-ब 
S. | Items/equipment/ appliances/ | Allocation |Qty Scale & Estimated Cost 
N. | system/ any other specific of funds Specification /with supporting 
requirement including proposed by the document. 
State States. (Rs.in (Rs.in Cr.) 
Share Cr.) 
1 | Setting up of New Fire | 184.644 
Stations 
(30%): 
(i) | New Fire Stations (Two Bay) 36 02.000 72.000 
Equipment /Appliances: 
(i) | Fire Water Tender 36 00.900 32.400 
(ii) | Mini Rescue Tender 36 00.980 35.280 
(iii) | Fire Fighting Rescue 36 01.250 45.000 
Equipment 
Total Estimated Cost: 1 184.644 Pe 184.680 
2 | Strengthening of State 30.774 
Training Centers & Capacity 
Buildings (5%) 
(1) | Container Training Gallery 01] 02.950 02.950 
(ii) | 28 Mtrs. ALP 01 06.500 06.500 
Advance Rescue Tender 01] 06.000 06.000 
(aii) | Confined Space Rescue Ol 14.000 14.000 
Training. 
(iv) | 3D Virtual Training 01] 00.840 00.840 
Total Estimated Cost : 2 30.774 Pe 30.290 
3 | Provision of Modern Fire 307.740 307.210 
Fighting Equipment & 
Strengthening of State HQ & 
Urban Fire Station (50%): 
3 | Provision of Modern Fire 276.966 
(a) | Fighting Equipment (90% of 
Rs.307.740 Cr.) allocated fund 
under this Head: 
(i) | Mini Rescue Tender 14 00.980 13.720 
(ii) | 55 Mtrs. ALP or TTL 16 16.000 256.000 
(iii) | Search & Rescue Tools 14 00.500 07.000 
(Disaster Deployment Kit) 
Total Estimated Cost : 3 (i) 276.966 276.720 
3 | Strengthening of State 30.774 
(b) | Headquarter and Urban Fire 
Stations (10% of Rs.307.74 
Cr.) allocated fund under this 
Head 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अडञासे-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


S. | Items/equipment/ appliances/ | Allocation |Qty Scale & Estimated Cost 
N. | system/ any other specific of funds Specification /with supporting 
requirement including proposed by the document. 
State States. (Rs.in (Rs.in Cr.) 
Share Cr.) 
One time Enterprise HO 30.490 30.490 


License, Object License (Fire 
Station Areas), Year 2,3 AMC, 
Scanning and Digitalization, 
Project Implementation 
Support, GPS Trackers, Server 
Infrastructure +Administration, 


Resources++ 

Total Estimated Cost 3 (ii) 30.774 30.490 
ial State Specific Demand(15% ) 92.322 

Mini Rescue Tender 94 00.980 92.120 

Total Estimated Cost: 4 92.322 92.120 

Grand Total Estimated Cost 615.480 614.300 


of 1424+3(i)+3(ii)+4 = 


Digitally signed by SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 


S H R | KA NT DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b1 beeOfffaa62 


085c34db6bfd8c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

C H A N D RA KA NT A N DG E serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A9 
5F2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT CHANDRAKANT ANDGE 
Date: 2024.03.15 21:51:17 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठटपैकी८ 


